राजभवन, पुणे येथील १ मे.वॅ. क्षमतेच्या पारेषण 
संलग्न सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.३२२/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : १.शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१५/ प्र क्र.२२/ऊर्जा-७, दिनांक ३१ मार्च, २०१५. 
२. शासन निर्णय क्र.सौरप्र-२०१७/प्र क्र.२२/ऊर्जा-७, दिनांक ३० मार्च, २०१७. 
३. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे पत्र क्रआरईएन/राजभवन/एस.पी.जी/ 
राजभवन/एस.पी.जी/२०१८-१८/सौर/३३४२, दि. २५ जुन, २०१८ 


प्रस्तावना : 

राजभवन, पुणे येथे १ मे.वॅ. क्षमतेचा पारेषण संलग्न सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शासन 
निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०१५ नुसार महाऊर्जा, पुणे यांना रू.७००.४१ लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. तथापि सदर रकमेपैकी रू. १२,४१,३५४ इतका निधी खर्च होऊन उर्वरीत रक्‍कम खर्च करण्यास 
माहे मार्च, २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास वित्त विभागाने नकार दिला होता. त्यामुळे उर्वरीत रक्‍कम रू. 
६,८७,९९,६४६/- (रूपये सहा कोटी सत्याऐंशी लाख नव्यान्न्वव हजार Wert होहेचाळीस फक्त) शासन निर्णय 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये शासनाच्या (०८०० ०२१) या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात आली आहे. 
त्यांनतर महाऊर्जाने केलेल्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास अनुसरून शासन निर्णय दिनांक ३० मार्च, २०१७ 
अन्वये रू. ६,८७,९९,६४६/- एवढी रक्‍कम महाऊर्जाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. तथापि अंदाजित प्रकल्प 
खर्चामध्ये रू. ७००.४१ लाखावरून रू. ८८१.७८ लाखापर्यंत वाढ झाली आहे. सदर वाढ प्रथम वर्ष हमी कालावधी 
व्यतिरिक्त पुढील १० वर्ष कालावधीकरीता देखभाल व दुरूस्तीसह कार्यादेश देण्यात आल्यामुळे व इतर बाबीमुळे 
वाढलेला आहे. सबब महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये सदर प्रकल्पास कार्योत्तर 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व वाढीव खर्च रू. १.८१ कोटीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्तावास मंजुरी 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 

राजभवन, पुणे येथे १ मे.वॅ. क्षमतेचा सौर विद्युत प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी आलेल्या रू. 
८,८१,००,०००/- (रू. आठ कोटी एक्केऐंशी लाख फक्त) इतक्या खर्चास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर प्रकल्पाकरीता प्राप्त निविदेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र क्र ३२२/ऊर्जा-७ 


Item 


Action/Justific action 


Cost 
Implication 


Basic Cost of 1 MWp CERC 
Guidelines 


As per said guidelines basis cost 
goes beyond 6.00 Cr. 


605.85 


Capacity Augmentation to 
meet Generation Guarantee 


1. Tender calls for generation 
guarantee of 15,00,000 units 
even of the end of 11 years of 
O&M period 

2. In order to meet said 
Gurantee basis DC side capacity 
of 1 MWp needs to be increased 
by 12 % 

3. This itself results in major 
cost implication. 


51.50 


Operation & Maintenance of 
11 Years (free O & M for 


First Year+?° Years) 


1. Manpower cost to maintain 
solar PV project of 1 MW of 
location like pune which is 
metro city, that too for period of 
11 Years is on very higher. 
Which in furn foost up the cost 
of project. 


85.00 


HT Transmission Line for 3 
KMs 


Tender calls for H1 
Transmission line for 3 KMs 

to laid through punes most crow 
heavy traffic area. 


28.65 


Cost of Spares 


At the end of 5 Years of O&M, 
Plant for heavy maintenance 
which comes on 1.2% of 
CAPEX price of complete 
project per Yea. Thereafter YoY 
increase of 2% 


60.00 


Module Mounting Structure 


MMS With Galvanization 
thickness of 120 Micron 
resulting into huge increase in 
basic weight of structure which 
is 70 ton against 40 Ton 


22.00 


Other silent features of 
Project which resulting into 
price hike are as 


1) Compound wall & allied 
barbed wire Fencing along 
periphery of Solar PV Plant - 
which is Five ackers of Land 
2) RRC Control Room instead 
of prefabricated. 

3) Hardware for MMS is been 
asked with ss304 

4) Cable sizes with 185 sq mm 
instead of 95 & 1205 mm which 
is standard practice in solar 
sector 


15.00 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र क्र ३२२/ऊर्जा-७ 


5) Central inverter of 2 Nos of 
500 Kwp. instead of 1000Kw 
single inverter. 


Total Cost of projects works out to be Rs. 868.00 


निविदा अंतिम करताना वाटाघाटी करून सदर निविदेची रक्‍कम तीन लाखाने कमी करून रू. ८.६५ 
कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांची सल्लागार शुल्क रू. 
९.४१ लाख व प्रशासकीय खर्च रू.७.१८ लाख एवढा आहे. असा एकूण रू. ८८१.५९ लाख एवढा खर्च सदर 
प्रकल्पावर झालेला आहे. 

२. याबाबतचा खर्च मागणी क्रमांक के-६,२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा साधने, ६०, इतर ८०० इतर 
खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीतून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
५०, इतर खर्च (२८१० ०१२३) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी वितरित केलेल्या 
निधीतील बचतीमधून भागविण्यात यावा व पुर्नवितरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव या विभागास सादर करण्यात 
यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६३/१४६१,दि.१२.१२.२०१८ अन्वये व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५४/१८/व्यय-१६, दि. २४.१२.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०१०४१६४७४५९३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb 
Rajaram Dhane 
Date: 2019.01.04 16:52:21 +05'30' 
(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
२.प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
३.प्रधान सचिव (ऊर्जा, उदयोग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
४.जिल्हाधिकारी, नागपूर, 
५.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, 
६. मा.मंत्री (ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, 
७.मा.राज्यमंत्री (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, 
८.महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र क्र ३२२/ऊर्जा-७ 


१२.अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई, 

१३.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, म्हाडा Hake कॉम्प्लेक्स, त्रिदलनगर समोर, 
येरवडा, पुणे-४११ ००६, 

१४.प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१५.सह सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१६.उप सचिव (ऊर्जा-३) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१७.निवड नस्ती (ऊर्जा-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


